भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ 
मर्यादित (नाफेड) या ब्रँड अंतर्गत चहापत्ती 
उत्पादन राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/ 
शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२०/७३/प्र.क्र.११/नापु-३१ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : शाखा व्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन Hera ऑफ इंडिया लिमीटेड (नाफेड) यांचे पत्र क्र. 
MBI/consumer Divison/2098-20, दि. २७ जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन wears ऑफ इंडिया लिमीटेड (नाफेड) या ब्रॅन्डअंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या 
उत्पादनाचे वितरण राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्याची विनंती 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादित, नागपूर यांनी केळी आहे त्यानुसार 
राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे आणि राज्यातील उपभोक्ता यांना चहापत्तीचे रास्तभाव 
किंमतीत दर्जेदार उत्पादन मिळावे यासाठी राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये (नाफेड) या ब्रँड अंतर्गत चहापत्ती 
उत्पादन विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन नणय :-- निर्णय :- 


राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन फेडरेडन ऑफ 
इंडिया लिमीटेड (नाफेड) या ब्रँड अंतर्गत उत्पादीत होणारी चहापत्तीची उत्पादने राज्यातील सर्व अधिकृत 
रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
25 राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन bere site इंडिया लिमिटेड (नाफेड) यांचा चहापत्ती हा ब्रँड त्यांच्या 
वितरकांमार्फत राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानापर्यंत वितरित करण्यात येईल. तसेच, त्यांच्यामार्फत वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या चहापत्तीच्या उत्पादनावर विक्रीपोटी मिळणाऱ्या कमिडनसाठी संबधित रास्तभाव/शिधावाटप 
दुकानदारांनी संबंधित योजनेच्या वितरकांशी व राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
(नाफेड) यांच्या कार्यालयाशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्‍यक राहील. हा व्यवहार राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन 
फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमीटेड (नाफेड) व संबधित रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात 
शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०२०/७३/प्र.क्र.११/नापु-३१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१२११२०१३८२०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


१७. 


१८ 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2021.08.12 11:27:46 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक. 

. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
.संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

उप संचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा). 

सर्व अपर जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता). 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे/नागपूर/सोलापूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०२०/७३/प्र.क्र.११/नापु-३१ 


२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२६. विभागातील सर्व अधिकारी. 

२७. प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

२८. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-१०. 

२९. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

30, अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणे. 

३१. अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक महासंघ. 
३२. अध्यक्ष, विदर्भ रास्तभाव दुकानदार/केरोसिन विक्रेता संघटना, नागपूर. 

३३. अध्यक्ष, जळगांव जिल्हा सरकारमान्य रेशन दुकानदार संघटना (म.), जळगांव. 

३४. अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टल हाऊस, ७ जे. टाटा मार्ग, मुंबई. 
३५. निवडनस्ती (नापु ३१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


